Re याचिका क्रमांक ९८०/२०१९ मध्ये मा. 
सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ४ मार्च, २०२१ 
रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार गठीत करण्यात 
आलेल्या आयोगाच्या विनंतीप्रमाणे समन्वय 
समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्र. आयोग-२०२१/प्र.क्र.१३६/मावक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २७ जुले, २०२१ 


वाचा- (१) शासन अधिसूचना, क्रमांक आयोग-२०२१/प्र.क्र.१३६/मावक, दि. २९.६.२०२१ 
(२) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे यांचे पत्र क्र. MSCBC/OBC 
Reservation/Inf./2029/2¢(9/Pune, दि. ७.७.२०२१ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधीळ इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षणासंदर्भात मा. सर्वोच्च 
न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिका क्रमांक ९८०/२०१९ मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 
दिनांक ४ मार्च, २०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १२ मधील निर्देश विचारात घेऊन, वाचा क्रमांक 
१ येथील शासन अधिसूचना, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, दिनांक २९.६.२०२१ अन्वये महाराष्ट्र राज्य 
मागासवर्ग आयोगास, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाशी संबंधित विनिर्दिष्ट कामे पार पाडण्यासाठी 
समर्पित आयोग म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. सदर आयोगाने वाचा क्रमांक २ येथील पत्रान्वये केलेली 
विनंती विचारात घेऊन समन्वय समिती गठीत करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्रमांक ९८०/२०१९ मध्ये दिनांक ४ मार्च, २०२१ रोजी दिलेल्या 
निर्णयानुसार शासन अधिसूचना, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, दिनांक २९.६.२०२१ अन्वये महाराष्ट्र राज्य 
मागासवर्ग आयोगास, समर्पित आयोग म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. सदर अधिसूचनेन्वये निश्चित करण्यात 
आलेली कामे पार पाडण्यासाठी आयोगाची विनंती विचारात घेऊन आयोगास मनुष्यबळ, निधी व इतर 
साधनसामग्री उपलब्ध करुन देण्याच्यादृष्टीने खाळीलप्रमाणे समन्वय समिती गठीत करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र पदनाम समितीमधील पद 
क मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष 
२ अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय , मुंबई सदस्य 
3 अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय , मुंबई सदस्य 
४ अपर मुख्य सचिव, महसुल विभाग, मंत्रालय , मुंबई सदस्य 
५ अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय , मुंबई सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः आयोग-२०२१/प्र.क्र.१३६/मावक 


g अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय , मुंबई सदस्य 
9 प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय , मुंबई सदस्य 
é प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय , मुंबई सदस्य 
९ प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय , मुंबई सदस्य 
७ | ० | प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय , मुंबई सदस्य 
| १ संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
१२ | आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 
१३ । संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 
१४ । सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे सदस्य 
१५  । सह सचिव/उप सचिव(मावक),इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग,मंत्रालय, | सदस्य सचिव 
मुंबई 


आयोगाने आवश्‍यकतेनुसार मनुष्यबळ, निधी व इतर अनुषांगिक साधनसामग्रीच्या उपलब्धतेसाठी प्रस्ताव 
सादर करणे आवश्‍यक राहील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०७२८११४३२६५६२२ असा आहे. सदर झासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
JAGTAP AJIT 


RAMESH 


(अजित जगताप) 

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
) मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
) मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अ.मु.स./प्र.स./सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव / खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान परिषद/ विधानसभा, विधान भवन, मुंबई 
) मा.मंत्री/राज्यमंत्री (सर्व), मंत्रालय, मुंबई 
) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय , मुंबई 
) अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय , मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयोग-२०२१/प्र.क्र.१३६/मावक 


८) अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय , मुंबई 

९) अपर मुख्य सचिव, महसुल विभाग, मंत्रालय , मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय , मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय , मुंबई 

प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय , मुंबई 

प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय , मुंबई 

प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सह सचिव/उप सचिव (मावक), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे 

निवड नस्ती (मावक). 


-0 
{e) 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


